महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन 
बाबीकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
माहे नोव्हेंबर,२०२१ चे थकीत वेतन व माहे 
डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी, २०२२ या 
महिन्यांकरिता वेतन या बाबींवर निधी वितरीत 
करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : - १३ डिसेंबर, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६ एप्रिल,२०२१. 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९,दि.१०/०५/२०२१ 
3) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९,दि. १०/०६/२०२१. 
४ शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९, 
दि. १०/०८/२०२१. 
(4) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९, दि.०३/०९/२०२१. 
(६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९, दि.१८/१०/२०२१. 
(७ महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/लेखा/प्र.क्र.०१/का-०४/२०२१-२२, 
दि.०२/११/२०२१, दि.२२/११/२०२१ व दि. ०९/१२/२०२१ चे पत्र व सहपत्र. 


( 
( 
( 
( 


ee २थ-> 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
उक्त संदर्भ क्र. २ ते ५च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे माहे, मार्च, २०२१ ते सप्टेंबर, २०२१ या सात 
महिन्यांकरिताचे वेतन तसेच संदर्भ क्र.६ शासन निर्णयान्वये माहे ऑक्टोबर, २०२१ चे पूर्ण वेतन तसेच 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगातील आठ कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी सण अग्निम व उर्वरित निधी पैकी 
एकूण ०४ कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर, २०२१ करिताचे वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता वेतन अनुदान 
मंजूर करण्यात आले आहेत. वित्त विभागाने अर्थसंकल्पित निधीपैकी बिम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या एकूण रु.२१,५५,७२०/- (अक्षरी रुपये एकवीस लक्ष पंचावन्न हजार सातसे वीस फक्त) इतका निधी 
पैकी एकूण ०५ कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर-२०२१ महिन्याचे थकीत वेतन तसेच माहे डिसेंबर, २०२१ ते 
फेब्रुवारी, २०२२ या तीन महिन्यांकरिता एकूण ०९ कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये 
“२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए we (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षां अंतर्गत 
रु.७६,९९,०००/-(अक्षरी रुपये WEAR लक्ष नव्वयाण्णव हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी 
व कर्मचारी यांच्या वेतनाकरिता आता पर्यंत संदर्भ क्र. २ ते ६ अन्वये उपरोक्‍त अर्थसंकल्पित निधीच्या ४७% 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 


च्या मर्यादेत म्हणजेच रु.३६,१८,५३०/- (अक्षरी रुपये छत्तीस लक्ष अठरा हजार पाचशे तीस फक्त) इतके 
अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. ७ येथील दि.०९/१२/२०२१ च्या पत्रात नमूद केल्यानुसार 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वितरीत केलेल्या एकूण रु.३६,१८,५३०/-(अक्षरी रुपये छत्तीस 
लक्ष अठरा हजार पाचशे तीस फक्त) वेतन अनुदानापैकी रु.३६,१३,५८१/- (अक्षरी रुपये छत्तीस लक्ष तेरा 
हजार पाचशे VERMA फक्त) इतके वेतन अनुदान खर्ची पडळे असून रु. ४,९४९/- (अक्षरी रुपये चार 
हजार नऊशे एकोणपन्नास फक्त) इतके अनुदान आयोगाकडे शिल्लक आहे. वित्त विभागाने आता 
अर्थसंकल्पित निधीपैकी (रु.७६,९९,०००/- - रु.३६,१८,५३०/- = रु.४०,८०,४७०/-) बीम्स प्रणाळीवर 
रु.२१,५५,७२०/- (अक्षरी रुपये एकवीस लक्ष पंचावन्न हजार सातसे वीस फक्त) इतके वेतन अनुदान 
उपलब्ध करुन दिले आहे. सदर उपलब्ध अनुदानापैकी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या 
कार्यालयातील एकूण ०५ कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर,२०२१ या महिन्याचे रु.२,८७,१२८/- थकीत वेतन 
तसेच एकूण ०९ कर्मचाऱ्यांचे माहे डिसेंबर, २०२१ ते फेब्रुवारी, २०२२ या तीन महिन्यांकरिता पूर्ण वेतन 
(रु.४,४३,१६९/- X 3 = रु.१३,२९,५०७/-) म्हणजेच सर्व एकूण (रु.२,८७,१२८/- + रु.१३,२९,५०७/) = 
रु.१६,१६,६३५/- (अक्षरी रुपये सोळा लक्ष सोळा हजार सहाशे पस्तीस फक्त) इतके अनुदान वेतनासाठी 
खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . 
३. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये, माहे मार्च,२०२१ ते ऑक्टोबर, २०२१ तसेच आयोगाचे एकूण 
०४ कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर,२०२१ करिता वितरीत HSS वेतन, या कालावधीचे महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास वितरित निधीपैकी खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
आयोगाने शासनास सादर केले आहे. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील एकूण 
०५ कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर,२०२१ या महिन्याचे थकीत वेतन तसेच माहे डिसेंबर, २०२१ ते फेब्रुवारी, २०२२ 
या तीन महिन्यांकरिता एकूण ०९ कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता रु.१६,१६,६३५/- 
(अक्षरी रुपये सोळा लक्ष सोळा हजार सहाशे पस्तीस फक्त) इतके अनुदान, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या 
उद्ष्टाखाली खाळील विवरणपत्रात दर्शविल्या प्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
यांच्याकडे वित्त विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार तपशिलवार माहिती सादर करण्याच्या अटीस अधीन राहून 
सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


अ. | तपश्ञीलवार | सन २०२१-२२ | सातमाही साठी वितरित अनुदान | एकूण ०५ कर्मचाऱ्यांचे माहे 
क्र.  लेखाशीर्ष साठी (शा. नि. दि.१०/०५/२०२१ , । नोव्हेंबर, २०२१ या महिन्याचे 
अर्थसंकल्पीय दि.१०/०६/२०२१, थकीत वेतन तसेच माहे डिसेंबर, 
अंदाज पुस्तिकेत दि.१०/०८/२०२१, २०२१ ते फेब्रुवारी, २०२२ या तीन 
दर्शविण्यात दि.०३/०९/२०२१, महिन्यांकरिता एकूण ०९ 
आलेले अनुदान दि.१८/१०/२०२१) कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतनावरील 
(eq) (अर्थसंकल्पीय निधीच्या ४७% मंजूर अनुदान (रुपये) 
प्रमाणे) (एकूण रुपये.) 
शि २ ३ = | ५ 
i ३६,सहायक | रु.७६,९९,०००/- | (रु.७६,९९,०००/- अर्थसंकल्पीय | (रु. २,८७,१२८/-) + 
अनुदाने निधीच्या (रु. 8,83, 988/-X 3) = 
(वेतन) ४७% प्रमाणे) एकूण (रु.१३,२९,५०७/-) = 
ie a रु.१६,१६,६३५/- 
एकूण | रु.७६,९९,०००/-  रु.३६,१८,५३०/- एकूण रु.१६,१६,६३५/- 


(अक्षरी रुपये सोळा लक्ष सोळा हजार सहाऱो पस्तीस फक्त) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 


४. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी तर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२१-२२च्या मासिक निधी विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे आयोगाच्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी . या 
आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा quate, उपयोगिता प्रमाणपत्र 
Utilization Certificate शासनांस सादर करणे तसेच संदर्भ क्र. (9) मधील वित्त विभागाच्या शासन 
परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
यांनी करावे. 
५. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, 
२०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. *“सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ Ue, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग -२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/ 
प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६/०४/२०२१ व दि.२४/०६/२०२१ मधील अटींची तसेच सोबतच्या परिशिष्टामधीळ 
सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे.” 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१३१७१८५८६८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DINESH MADHAVRAO : 
SONAVANE 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 
६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


